वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस 
अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून विद्यमान 
वास्तुशास्त्र संस्थेतील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत 
घट करण्यास शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०२१/प्र.क.१५१/तांशि-४, 
खो.क्र.४३८, चौथा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०२१. 
संदर्भ : १ वास्तुकला परिषद, नवी दठूलीयांचे क्र.सीए/५/अँरकॅडेमिक-एमएच ५४, 
दि.१२/०८/२०२१ रोजीचे पत्र. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/वास्तुझास्त्र/मान्यता/ 

२०२१/८७२, दि.१६/०९/२०२१. 


प्रस्तावना : 
वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी उपरोक्त संदर्भ १ येथील दि.१२/०८/२०२१ च्या पत्रान्वये दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी त्यांच्या संदर्भ २ येथील दि.१६/०९/२०२१ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित 
केल्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून Annexure “8” मध्ये नमूद विद्यमान वास्तुशास्त्र संस्थेतील पदवी 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेमध्ये घट करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित 
केल्याप्रमाणे Annexure “8” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून महात्मा एज्युकेशन 
सोसायटीचे पिल्लई एचओसी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, रसायनी या संस्थेतील बी.आर्च. या अभ्याक्रमाच्या प्रवेश 
क्षमतेत घट करण्यास खालील अटी व ATTA अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अटी वशार्ती - 

१) संबंधीत अभ्यासक्रमासाठी नियुक्‍त शिक्षक वर्ग/कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक व इतर बाबतीत न्यायप्रविष्ठ 
असलेली सर्व प्रकरणांची जबाबदारी संस्था प्रमुखांची राहील. भविष्यकाळात कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण 
उद्भवल्यास त्यास सर्वस्वी संस्था जबाबदार राहील. 

२) संस्थेकडून शासनाची वसुली अद्यापि थकीत असल्यास त्याचा भरणा करणे संस्था प्रमुखांवर बंधनकारक 
राहील. 

३) संस्थेमध्ये सदर अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी आवऱ्यक स्थावर जंगम मालमत्तेविषयी या संस्थेने शासनाकडून 
किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतलेले असल्याचे यापुढे निदर्शनास आल्यास त्याची परतफेड 
करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची राहील. 

8) संस्थेतील संबंधित अभ्यासक्रम टप्प्याटप्प्याने बंद करताना त्या संस्थेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना व माजी 
विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची व परिक्षेस बसण्याची व्यवस्था 
करणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. संस्थेने या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन न दिल्यास, संस्थेविरुध्द 
नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२१/प्र.क.१५१/तांशि-४, 


4) 


2. 


संबंधित अभ्यासक्रमासाठी नियुक्त केलेल्या संस्थेतील शिक्षक व कर्मचारी यांना नियमानुसार देय असलेले 
वेतन, वेतन भरपाई व अन्य आर्थिक प्रदानांचे भुगतान करणे संस्थेस बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 


देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०२०११२३१६७६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१०) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
Date: 2021.10.21 16:43:02 +05'30' 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सहसंचालक, संबंधित तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत). 

कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंवेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे. 

कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत). 

प्राचार्य, संबंधित संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत). 

कौंसिळ ऑफ आर्किटेक्चर, इंडिया हॅबीटॅट सेंटर, कोअर-६ ए, १ ला मजला, लोधी रोड, 

नवी दिल्ली-११० ००३. 

अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली ११०००१. 

सहाय्यक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्य बळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), नवी दिल्ली. 
विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स 
बिल्डिंग, दुसरा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

निवडनस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Annexure - B 


Higher and Technical Education Department Government Resolution No. TEM-2021/C.R.151/TE-4, Dated- 20 October, 2021 


List of Reduction in intake in Existing Courses in Existing Architectural Institutes Approved by Council of Architecture for A.Y.2021-22 


Sr. | DTE Institute Name District | Minority | Program Level Name of Intake Intake Variation | Remarks 
No. | Code Institute Course Approved Approved 
for 2020-21 | for 2021-22 
1 3427 | Mahatma Education Raigad Y Architec | Bachelor of | Architecture 120 | - 40 Reduction 
Society’s Pillai’s HOC ture Architecture in Intake 
College of (B.Arch.) 


Architecture, Rasayani 


